उपआयुक्त या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८०/का-७ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० 032 
दिनांक- १० फेब्रुवारी, 2023. 


शासन आदेशा 
महिला व बाल विकास विभागातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, बाल विकास 
प्रकल्प अधिकारी (ना),जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (मवबावि) जि.प.,सहायक आयुक्‍्त,परिविक्षा 
अधिक्षक (गट-अ) ( वेतनस्तर S-2o : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील श्री. व्ही. जी. क्षीरसागर यांना 
उपआयुक्त ( वेतनस्तर S-23 : ६७७००-२०८७००) या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
पदावर करण्यात येत आहे :- 


ची सध्या धारण करीत असलेले | पदौन्नतीने नियुक्तीचे 
wp. अधिका-याचे नांव डी 
पद व ठिकाण पद व ठिकाण 
sy 2 3 a aa 
7 . | seo क्षीरसागर | सहायक आयुक्त, (अंगणवाडी) | उपआयुक्त (अंगणवाडी) 
आयुक्त, एकात्मिक बाल आयुक्‍त,एकात्मिक 
विकास सेवा योजना बाल विकास सेवा 
आयुकक्‍तालय,नवी मुंबई. योजना 
आयुक्‍्तालय,नवी मुंबई. 


२. सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ स्थित 
सेवाजेष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार शासन निर्णया 
प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र. १९२/२०२२ श्री. मिलींद सोपानराव 
वाघमारे वि. महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. श्री.क्षीरसागर यांची उप आयुक्‍त पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे:- 

५. सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 
देण्यात आली आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८०/का-७ 


६. या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे श्री. क्षीरसागर यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

७. श्री. क्षीरसागर यांची पदोन्नती ही उपआयुक्त गट-अ संवर्गाच्या अंतिम जेष्ठतेच्या व त्यामध्ये 
होणा-या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे त्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून 
जेष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 

८. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील श्री. क्षीरसागर यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 

९. श्री. क्षीरसागर यांना देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पूर्व सूचना वा नोटीस न 
देता रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

१०. श्री. क्षीरसागर यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे / नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्‍तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यमुक्त 
केल्यानंतर विहित मुदतीत ते नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये 
स्वारस्य नाही असे गृहित धरुन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.३०/०४/१९९१ व 
दि.१२/०९/२०१६ मधील नमूद तरतुदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. 
तसेच पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्याला आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत उपआयुक्त या पदाचा 
92/28 वर्षाचा लाभ दिला असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात यावा व त्यांना उपआयुक्त या संवर्गात 
प्रत्यक्ष पदोन्नतीनंतर सदरचा लाभ देण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

११. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 
केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी शासनास wed-desk07 @ gov.in या ई-मेलवर त्वरीत कळवावे. 

१२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील २ (ड) येथील 
तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेश निघाल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसाच्या विहित मुदतीमध्ये रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 

१३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०२१०१८१०१३९७३० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2023.02.24 15:46:10 +05'30' 


(वि. रा. ठाकूर) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८०/का-७ 


३. 


उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन-१२) मंत्रालय, मुंबई 


४. मा.मंत्री (म.व बा.वि.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


९ 


. मा. प्रधान सचिव (म.व बा.वि.वि),यांचे स्वीय सहाय्यक,मुंबई 

. सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

. महालेखापाल १/२(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा),मुंबई/नागपूर(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 


संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 


१०.निवडनस्ती ,कार्यासन ७ महिला व बाळ विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


